RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ६ , अंक ६ ] 


गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे २२, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत 


२३५ 


शुक्रवार , सप्टेंबर ९ , २०१६ / भाद्र १८ , शके १ ९ ३८ 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 9th September 2016 


CORRIGENDUM 


No. TEM.2016 /CR - 482/TE -4. - In Government Notification , Higher and Technical Education 
Department, No. TEM.2015 /CR -536 / TE -4 , dated 11th March 2016 , published in the Maharashtra 
Government Gazette, Extraordinary No. 74 , Part IV - B , on Page 7 , in Schedule C , in the heading, 
for “ (Professional Education Diploma Courses )” read “ (Professional Education Post Graduate 
Courses ) " . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . KIRAN PATIL , 
Deputy Secretary to Government. 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार ,फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


२ 


बुधवार , सप्टेंबर १४ , २०१६ / भाद्र २३, शके १ ९ ३८ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ सप्टेंबर २०१६ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ . 

क्रमांक प्रोफेब -२०१५/ प्र. क्र . ५८ / म-१०. - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १ ९ ६६ (१९ ६६ चा महा . ४१) च्या कलम ४ पोट -कलम 
( १) च्या खंड ( सहा) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या तसेच याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
आणि पूर्वीच्या सर्व अधिसूचना किंवा आदेश किंवा बीड जिल्ह्याच्या अंबाजोगाई तालुक्यात समाविष्ट असलेल्या मालेवाडी गावाचे जेथवर संबंधित 
असतील तेथवर त्यामध्ये फेरफार करून महाराष्ट्र शासन कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासन या प्रस्तावास 
पूर्व प्रसिद्धी दिल्यांनतर कोणत्याही हरकती व सूचना प्राप्त न झाल्यामुळे असे निर्देशित करीत आहे की , १२ सप्टेंबर २०१६ या दिनांकापासून 
मालेवाडी हे गाव बीड जिल्ह्याच्या अंबाजोगाई तालुक्यातून वगळून ते बीड जिल्ह्याच्या परळी तालुक्यात समाविष्ट करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कि . पां . वडते , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२ , २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


eu 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Mantralaya ,Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 


Mumbai 400 032, dated 12th September 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 


No. TLC - 2015 /C.R.58 /M - 10. — In exercise of the powers conferred by clause ( vi) of sub- section ( 1 ) of section 
4 of the Maharashtra Land Revenue Code,1966 (Mah.XLI of 1966 ), and of all other powers enabling it in this 
behalf , and in modification of all the previous notifications or orders, in so far as they relate to the village 
Malewadi hitherto included in the Ambajogai Taluka of the Beed District, the Government of Maharashtra , 
after previous publication , as required by sub -section (4 ) of the said section 4 , and having received no objections 
or suggestions, hereby specifies that the said village shall , with effect from the 12th day of September, 2016 , be 
excluded from the Ambajogai Taluka of the Beed District and shall be included in the Parali Taluka of the Beed 
District . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


K. P. WADTE , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार ,फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


४ 


२३७ 


शुक्रवार , सप्टेंबर १६, २०१६/ भाद्र २५, शके १ ९ ३८ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १६ सप्टेंबर २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२. 

क्रमांक मूवक . १५१६ / प्र.क्र . १२३/ कराधान-१. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा. ९ ) च्या कलम ९ च्या 
उप - कलम ( १) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची ग , घ आणि ङ 
मध्ये, दिनांक १७ सप्टेंबर २०१६, पासून खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे , म्हणजेच : 

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२, 
एक . अनुसूची ग मध्ये, 

( १) शिर्षकामध्ये “ ५.५ % ” या अंक आणि चिन्हाऐवजी “ ६ % ” हे अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे ; 
( २) स्तंभ ( ३ ) मध्ये , 

( एक ) अनुक्रमांक १, २, ३, आणि ३ क या नोंदींसमोर जेथे जेथे “ ५.५ % ” हे अंक आणि चिन्ह असेल , तेथे तेथे 
६ % हा अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे ; 

( दोन ) अनुक्रमांक ४ ची उप -नोंद ( ख ) या नोंदीसमोर “ ५.५ % ” या अंक आणि चिन्हाऐवजी “ ६ % ” हा अंक 
आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे ; 

( तीन ) अनुक्रमांक ५, ६, ७, ९, १० , ११ , १२ ,१३ ,१४, १५ , १६, १७, १७ क , १८ , १९, २१, २३ आणि २४ या 
नोंदींसमोर जेथे जेथे “ ५.५ % ” हे अंक आणि चिन्ह असेल, तेथे तेथे “ ६ % ” हा अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे 

( चार ) अनुक्रमांक २५ ची उप - नोंद ( ख) या नोंदीसमोर “ ५.५ % ” या अंक आणि चिन्हाऐवजी “ ६ % ” हा अंक 
आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे ; 

( पाच ) अनुक्रमांक २६ , २८ , २९ , २९क , ३० , ३१, ३१ क , ३२, ३३, ३४ , ३५ , ३६, ३७, ३८ , ३९ , ४१, ४३, 
४४, ४६, ४७, ५० , ५३ , ५३ क , ५४, ५५ ख , ५६, ५ ९ , ६१ , ६२ , ६४ , ६५, ६६, ६७, ६ ९ , ७० , ७१ , ७२, ७३ , ७४ , 


“ 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२ , २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


७५, ७५ क , ७६, ७७ , ७ ९ , ७ ९क , ८०,८१ , ८२, ८२ क , ८२ ख , ८३,८३ क , ८४,८५,८५ क , ८७,८८,८ ९ , ९ ० , ९ १, ९ २ , 
९ ३, ९ ४ , ९ ६, ९ ७, ९ ८, ९९ आणि १०० या नोंदींसमोर जेथे जेथे “ ५.५ % ” हे अंक आणि चिन्ह असेल, तेथे तेथे “ ६ % " 
हा अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे ; 

( सहा ) अनुक्रमांक १०१ ची उप-नोंद ( ख ) या नोंदीसमोर “ ५.५ % ” या अंक आणि चिन्हाऐवजी ६ % ” हा 
अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे 

( सात ) अनुक्रमांक १०३, १०४, १०५, १०७, १०८, १०८ क , ११० , १११, ११२, ११३, ११४, ११५ आणि ११६ या 
नोंदींसमोर जेथे जेथे “ ५.५ % ” हे अंक आणि चिन्ह असेल , तेथे तेथे “ ६ % ” हा अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत 


आहे ; 


दोन. अनुसूची घ मधील, नोंद १० मध्ये, 

( १ ) उप- नोंद ( क ) मधील , खंड ( एक ) आणि ( दोन ) च्या समोर , स्तंभ ( ३) मध्ये “ २६ % + प्रति लीटर चार रुपये पन्नास पैसे " 
या अंक , चिन्हे आणि शब्दांऐवजी “ २६ % + प्रति लीटर सहा रुपये ” हे अंक , चिन्हे आणि शब्द दाखल करण्यात येत आहेत ; 


( २ ) उप -नोंद ( ख ) मधील, स्तंभ ( ३ ) मध्ये “ २५ % + प्रति लीटर चार रुपये पन्नास पैसे ” या अंक , चिन्हे आणि शब्दांऐवजी 
२५ % + प्रति लीटर सहा रुपये ” हे अंक , चिन्हे आणि शब्द दाखल करण्यात येत आहेत 


तीन . अनुसूची ङ मधील 


- 


( १) शिर्षकामध्ये “ १२.५ % ” या अंक आणि चिन्हाऐवजी “ १३.५ % ” हे अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे 


.. 


( २) नोंद १ च्या स्तंभ (३ ) मध्ये, “ १२.५ % " या अंक आणि चिन्हाऐवजी “ १३.५ % ” हे अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . द . भगत , 


शासनाचे उप सचिव . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 16th September 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act , 2002 . 


No. VAT. 1516 /CR 123 / Taxation - 1. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of 
section 9 of the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 (Mah . IX of 2005 ), the Government of 
Maharashtra hereby , with effect from the 17th September 2016 amends Schedule C , D and E 
appended to the said Act, as follows, namely : 


In the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002, 


I. In Schedule C , 


( 1 ) in the heading, for the figures and sign “ 5.5 % ”, the figure and sign “ 6 % ” , shall be 
substituted ; 


( 2 ) in column ( 3 ), 


(i) against entries at serial numbers 1 , 2 , 3 and 3A for the figures and sign “ 5.5 % ” , 
wherever it occurs, the figure and sign “ 6 % ”, shall be substituted ; 


(ii) against sub - entry (b ) of entry at serial number 4 , for the figures and sign “ 5.5 % ” , 
the figure and sign “ 6 % ” , shall be substituted ; 


( iii ) against entries at serial numbers 5 , 6 , 7, 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 17A , 18 , 19 , 
21, 23 and 24 for the figures and sign “ 5.5 % ” , wherever it occurs , the figure and sign “ 6 % ” , 
shall be substituted ; 


(iv ) against sub - entry ( b ) of entry at serial number 25 , for the figures and sign “ 5.5 % ” , 
the figure and sign “ 6 % ” , shall be substituted ; 


(v ) against entries at serial numbers 26 , 28 , 29 , 29A , 30 , 31 , 31A , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 
38 , 39 ,41, 43 , 44 , 46 , 47,50 ,53,53A ,54 , 553 , 56 , 59,61,62,64, 65 , 66 ,67,69, 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 
75 , 75A , 76 , 77 , 79 , 79A , 80 , 81, 82 , 82A , 82B , 83 , 83A , 84 , 85 , 85A , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 
96 , 97, 98 , 99 and 100 , for the figures and sign “ 5.5 % ” , wherever it occurs, the figure and 
sign “ 6 % ” , shall be substituted ; 


(vi ) against sub - entry (b ) of entry at serial number 101, for the figures and sign “ 5.5 % ” , 
the figure and sign “ 6 % ”, shall be substituted ; 


( vii) against entries at serial numbers 103, 104, 105 , 107 , 108 , 108A , 110 , 111, 112 , 113 , 
114 , 115 and 116 , for the figures and sign “ 5.5 % ”, wherever it occurs , the figure and sign 
“ 6 % ” , shall be substituted . 


II . 


In Schedule D , in entry 10 , 


(a ) in sub -entry (a ), against clauses (i) and (ii), in column (3 ), for the figures , signs and 
words “ 26 % + Four rupees fifty paise per litre” , the figures, signs and words “ 26 % + Six 
rupees per litre ” , shall be substituted ; 


(6 ) in sub -entry (b ), in column ( 3 ), for the figures , signs and words, “ 25 % + Four rupees 
fifty paise per litre ” the figures , signs and words “ 25 % + Six rupees per litre ” , shall be 
substituted . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


III. In Schedule E , 


( a ) in the heading , for the figures and sign , “ 12.5 % ” , the figures and sign “ 13.5 % ” , shall 
be substituted ; 


(6 ) in entry 1 , in column ( 3 ), for the figures and sign “ 12.5 % ” , the figures and sign “ 13.5 % ”, 
shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार ,फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


८ 


२३८ 


शनिवार , सप्टेंबर १७, २०१६ / भाद्र २६, शके १९ ३८ 


गृहनिर्माण विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ सप्टेंबर २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास ) अधिनियम १९ ७१ . 

क्रमांक भूसंपा. २०१२/ प्र.क्र.२४० / झोपनि- २.- ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि सक्षम प्राधिकारी , 
वांद्रे, मुंबई यांच्या अभिवेदनावरून महाराष्ट्र शासनास असे दिसून आले आहे की , उक्त प्राधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अनुसूची असा करण्यात आला आहे.) स्तंभ-४ मध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन 
योजना राबविणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ५ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात 
आला आहे. ) संपादीत करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सु.नि. व पु .) अधिनियम, १ ९ ७१ (महा. १९ ७१ चा २८ ) च्या कलम १४ च्या पोट-कलम (१ ) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे.) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बांद्रा, मुंबई 
यांनी बजावलेल्या त्यांच्या क्र . झोपुप्रा /उजि/एल.ए./ आदर्श/ प्र.क्र .२८ / सुनावणी / २०१३ / ११०२, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१३ तसेच अपर 
जिल्हाधिकारी ( अति ./निष्का.), पश्चिम उपनगरे यांनी “ द एशियन एज ” या इंग्रजी वृत्तपत्रात दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१० रोजी जाहीर नोटीस 
प्रसिद्ध करण्यात येऊन आणि उक्त अधिनियमांच्या कलम ३६ अन्वये, सदर क्षेत्रात सर्वांना ठळकपणे दिसेल अशा ठिकाणी चिकटवून, उक्त 
अनुसूचीच्या स्तंभ ६ मध्ये नमुद केलेल्या ज्या व्यक्ती, उक्त जमिनीचे मालक आहेत वा हितसंबंधीय आहेत, अशा व्यक्तींना उपरोक्त नोटीस 
मिळाल्यापासून वा वृत्तपत्रात नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या कालावधीत उक्त जमीन का संपादित करण्यात येऊ नये 
याबाबतची कारणे दाखविण्यास फर्माविले होते , 

आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकारी यांनी संबंधित झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच 
जमिनीचे मालक व हितसंबंधित यांच्या घेतलेल्या सुनावणीत संबंधित , झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या युक्तीवाद, अधिकार 
अभिलेखांतील नोंदी, उक्त जमिनीवर विकास आराखड्यानुसार असलेले आरक्षण तसेच झोपडीधारकांनी सादर केलेली मागणी न्याय्य असल्याबाबत 
उक्त जमीन संपादनाबाबतचे अभिवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी राज्य शासनास दिनांक ११ डिसेंबर २०१३ 
रोजी सादर केले आहे , 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D)(c)(i) च्या परिच्छेद ( A) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या 
प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट- कलम (१) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण,वांद्रे (पू), मुंबई यांनी सादर 
केलेल्या अभिवेदन , अहवाल व त्यांनी या प्रकरणी केलेली कार्यवाही राज्य शासनास उक्त अनुसूचीमध्ये नमुद केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन 
क्षेत्राच्या विकासासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत विकास करणे शक्य व्हावेम्हणून उक्त जमीन संपादित करणे आवश्यक असल्याचेदिसून 
आले आहे , 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार ,फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


or 


त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D )(c)(i) च्या परिच्छेद ( A ) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या प्रकरण 
पाच मधील कलम १४ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या नोटिशीद्वारे असे घोषित 
करीत आहे की त्याने उक्त जमीन संपादित करण्याचे ठरविले आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा 


तालुका 


गांव 


नगर 


जमीन मालक व इतर 

धारकांची नावे 


भूमापन 
क्रमांक 


संपादित करावयाच्या 
जमिनीचे अंदाजित 
क्षेत्र ( चौ.मी.मध्ये ) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


मुंबई उपनगर जिल्हा 


अंधेरी 


मजास 


६८ ( पै ) 


१७६ ९ .५ 


जमीन मालक 
मे . एव्हरग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर 


सिमा : 


- 


पूर्व :- न.भू.क्र .- ५४ 
पश्चिम :- न.भू.क्र. 
उत्तर : - न.भू.क्र . - ४ ९ 
दक्षिण :- न.भू.क्र .- ५३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


बी . जी . पवार, 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग चार - ब -२ 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२०/ माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 14th September 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT ) Act, 1971. 


No.Bhusampa . 2012 /C.R.240 /Zopani-2.- Whereas, on representation from the Chief Executive 
Officer , Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai, it appears to the Government of 
Maharashtra that in order to enable the said Authority to implement the Slum Rehabilitation 
Scheme in relation to the Slum Rehabilitation Area mentioned in the Schedule appended hereto 
( hereinafter referred to as “ the said Schedule" ), it is necessary that the land specified in the said 
Schedule (hereinafter referred to as “ the said land” ) , should be acquired ; 

And whereas, as required by the proviso to sub - section ( 1) of section 14 of Chapter V read 
with paragraph (A ) of sub -clause (i) of clause (c) of section 3D of Chapter I-A of the Maharashtra 
Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 (Mah.XXVIII of 1971) 
(hereinafter referred to as " the said Act ” ), the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation 
Authority , Bandra , Mumbai, has , by his Notice No. SRA /Dy.Coll. /L A / adarsh / C.R.28 / Hearing 
2013 / 1102 , dated the 26th August 2013 served in prescribed manner and also by notice published 
by the Additional Collector (Encroachment or Removal), Brihan -Mumbai in the daily English 
Newspaper “ The Ashian Age” dated the 26th October 2010 , and also by affixing in the conspicuous 
part in the premises situated in the said land, as provided in section 36 of the said Act , called 
upon the persons mentioned in column (6 ) of the said Schedule , who are the owners of the said 
land or any other person interested therein to show cause , within fifteen days from the date of its 
publication in the newspapers, as to why the proposal to acquire the said land for implementation 
of the Slum Rehabilitation Scheme for the concerned protected slum dwellers should not be sent 
to the State Government for approval; 

And whereas, the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai, 
after considering , the objections received in this behalf for the acquisition of the said lands , pleading 
on behalf of the proposed Co -operative Housing Society of the Slum dwellers, entries as to the 
rights in the land record , reservation in development plan and the legitimate request of the 
protected slum dwellers , by his representation dated the 11th December 2013 submitted the 
report for the acquisition of the said land ; 

And whereas , as required by the first proviso to sub -section ( 1) of section 14 of Chapter V 
read with Paragraph (A ) of sub - clause (i) of clause (c ) of section 3D of Chapter I- A of the said Act, 
on representation from the Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority , Bandra , 
Mumbai, and after considering his report for the acquisition of said land , it appears to the State 
Government that in order to enable the Slum Rehabilitation Authority to carry out the development 
under the Slum Rehabilitation Scheme in the slum rehabilitation area mentioned in the said 
Schedule , the said land should be acquired . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 14 read with 
paragraph ( A ) of sub -clause (i) of clause (c ) of section 3D of the said Act, the Government of 
Maharashtra hereby declares , by this notice , that it has decided to acquire the said land. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२ , २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


११ 


Schedule 


District 


Taluka 


Village 


C.T.S. 
No. 


Approximate 

area of the 
land decided 
to be acquired 
(In Sq. Mtrs.) 


Name of the owners 
or other interested 
person of the land 
decided to be 

acquired 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Andheri 


Majas 


68 (Pt) 


1769.5 


Mumbai 
Suburban 
District 


Land Holder 
M /s . Evergreen 
Infrastructure . 


Boundaries : 


: C.T.S. No. 54 


On the East by 
On the West by 


: C.T.S. No. 


On the North by 


: C.T.S. No. 49 


On the South by 


: C.T.S. No. 53 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. G. PAWAR , 


Joint Secretary to Government. 


भाग चार - ब -३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


१२ 


२३ ९ 


शनिवार , सप्टेंबर १७, २०१६ / भाद्र २६, शके १ ९ ३८ 


HOUSING DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk , Madame Cama Marg , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 14th September 2016 


CORRIGENDUM 


MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT, 1971. 


No. Bhusampa 2015 / C.R.34 /Zopni- 2. In the English version of the Government Notification , 
Housing Department, No.Bhusampa 2015 /C.R.34 /Zopni-2 , dated the 26th October 2015 published 
in the Maharashtra Government Gazette , Extraordinary , Part IV - B at page 5 of the schedule 
appended thereto (Column No.4 ) “ 716 A , 717 / 1 to 3” Read as " 716 A , 717/1 to 13 ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. G. PAWAR , 


Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२ , २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


३ 


२४० 


शनिवार , सप्टेंबर १७, २०१६ / भाद्र २६, शके १ ९ ३८ 


गृहनिर्माण विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ सप्टेंबर २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास ) अधिनियम, १९ ७१. 


क्रमांक - भूसंपा-२०१६ / प्र.क्र .५५ / झोपनि - २. - ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि सक्षम प्राधिकारी , 
वांद्रे, मुंबई यांच्या अभिवेदनावरून महाराष्ट्र शासनास असे दिसून आले आहे की , उक्त प्राधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अनुसूची असा करण्यात आला आहे.) स्तंभ-४ मध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन 
योजना राबविणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ५ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश उक्त जमीन असा करण्यात 
आला आहे .) संपादित करणे आवश्यक आहे . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सु.नि. व पु.) अधिनियम, १९ ७१ ( महा.१९ ७१ चा २८ ) च्या कलम १४ च्या पोट- कलम (१) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे.) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बांद्रा , मुंबई 
यांनी बजावलेल्या त्यांच्या क्र.झोपुप्रा /उजि/एल.ए./भूसंपा/सुनावणी/२०१५/८६ , दि.२२.१.२०१६ तसेच मराठी वृत्तपत्र “ आपला वार्ताहर 
आणि “ दि फ्रि प्रेस जर्नल या इंग्रजी वृत्तपत्रात दि . ११ सप्टेंबर २०१५ रोजी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करण्यात येवून आणि उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ३६ अन्वये, सदर क्षेत्रात सर्वांना ठळकपणे दिसेल अशा ठिकाणी चिकटवून , उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ६ मध्ये नमूद केलेल्या ज्या व्यक्ती, 
उक्त जमिनीचे मालक आहेत वा हितसंबंधीय आहेत , अशा व्यक्तींना उपरोक्त नोटीस मिळाल्यापासून वा वृत्तपत्रात नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या 
तारखेपासून ७ दिवसांच्या कालावधीत उक्त जमीन का संपादित करण्यात येवू नये याबाबतची कारणे दाखविण्यास फर्माविले होते 

आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकारी यांनी संबंधित झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
तसेच जमिनीचे मालक व हितसंबंधीत यांच्या घेतलेल्या सुनावणीत संबंधित , झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या युक्तीवाद, अधिकार 
अभिलेखांतील नोंदी, उक्त जमिनीवर विकास आराखड्यानुसार असलेले आरक्षण तसेच झोपडीधारकांनी सादर केलेली मागणी न्याय्य 
असल्याबाबत उक्त जमीन संपादनाबाबतचे अभिवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी राज्य शासनास 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सादर केले आहे , 


भाग चार - ब -३ अ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२०/ माघ १७-२३, शके १९ ४१ 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D )(c)(i) च्या परिच्छेद ( A) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या 
प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट- कलम ( १) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ,वांद्रे ( पू), मुंबई यांनी सादर 
केलेल्या अभिवेदन , अहवाल व त्यांनी याप्रकरणी केलेली कार्यवाही राज्य शासनास उक्त अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्राच्या 
विकासासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत विकास करणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त जमीन संपादित करणे आवश्यक असल्याचेदिसून आले 
आहे. 


~ 


त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D )( c)(i ) च्या परिच्छेद ( A ) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या 
प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या नोटिशीद्वारे असे 
घोषित करीत आहे की , त्याने उक्त जमीन संपादित करण्याचे ठरविले आहे : 


अनुसूची 


जिल्हा 


तालुका 


गाव 


नगर भूमापन संपादित करावयाच्या 
क्रमांक जमिनीचे अंदाजित 

क्षेत्र चौ.मी.मध्ये 


जमीन मालक व इतर 

धारकांची नावे 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


अंधेरी 


विलेपार्ले 


३३१, ३३१/१ ते २ 


२२७.४ 


मुंबई 
उपनगर 
जिल्हा 


जमीन मालक 
१. श्री . खरशेटजी सोराबजी 

माजू 
२. श्री . पेस्टॉनजी सोराबजी माजू 
३. श्री . दोराबजी सोराबजी माजू 


एकूण 


२२७.४ 


सिमा : 


उत्तर 


दक्षिण 


न.भू.क्र . 

( १ ) 


पूर्व 
( २ ) 


पश्चिम 
( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


न.भू.क्र.३३३ 


नाला 


न.भू.क्र .३३२ 


न.भू.क्र .३३० 


३३१ 
३३१ / १ ते २ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


बी . जी . पवार, 


शासनाचे सहसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२ , २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


१५ 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk ,Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 17th September 2016 


Notice 


MAHARASHTRA SLUM AREAS ( IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT)ACT , 1971. 


No.Bhusampa- 2016 /C.R.55 /Zopani-2. — Whereas, on representation from the Chief Executive 
Officer , Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai, it appears to the Government of 
Maharashtra that in order to enable the said Authority to implement the Slum Rehabilitation 
Scheme in relation to the Slum Rehabilitation Area mentioned in the Schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as " the said Schedule " ), it is necessary that the land specified in the said 
Schedule (hereinafter referred to as “ the said land ” ), should be acquired . 


And whereas , as required by the proviso to sub -section ( 1 ) of section 14 of Chapter V read 
with paragraph ( A ) of sub - clause (i) of clause (c ) of section 3D of Chapter I- A of the Maharashtra 
Slum Areas (Improvement , Clearance and Re -development) Act , 1971 (Mah.XXVIII of 1971) 
(hereinafter referred to as " the said Act " ), the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation 
Authority , Bandra ,Mumbai, has, by his Notice No.SRA /Dy.Coll. /Busampa/Sunavni/2015 /86 , dated 
the 22.1.2016 served in prescribed manner and also by notice published in the daily Marathi 
newspaper “ Apala Vartahar” and English newspaper “ The Free Press Journal” dated the 11 
September 2015 , and also by affixing in the conspicuous part in the premises situated in the said 
land, as provided in section 36 of the said Act , called upon the persons mentioned in column (6 ) of 
the said Schedule , who are the owners of the said land or any other person interested therein to 
show cause , within Seven days from the date of its publication in the newspapers, as to why the 
proposal to acquire the said land for implementation of the Slum Rehabilitation Scheme for the 
concerned protected slum dwellers should not be sent to the State Government for approval; 


And Whereas, the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai, 
after considering the objections received in this behalf for the acquisition of the said lands and 
pleading on behalf of the proposed Co -operative Housing Society of the Slum dwellers, entries as 
to the rights in the land record , reservation in development plan and the legitimate request of 
the protected slum dwellers, by his representation dated the 23 February 2016 submitted the 
report for the acquisition of the said land ; 


And whereas , as required by the first proviso to sub -section ( 1 ) of section 14 of Chapter V 
read with Paragraph ( A ) of sub -clause (i) of clause (c ) of section 3D of Chapter I- A of the said Act, 
on representation from the Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority , Bandra , 
Mumbai, and after considering his report for the acquisition of said land it appears to the State 
Government that in order to enable the Slum Rehabilitation Authority to carry out the development 
under the Slum Rehabilitation Scheme in the slum rehabilitation area mentioned in the said 
Schedule , the said land should be acquired . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 14 read with 
paragraph ( A ) of sub -clause (i) of clause (c) of section 3D of the said Act, the Government of 
Maharashtra hereby declares , by this notice , that it has decided to acquire the said land . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


Schedule 


District 


Taluka 


Village 


C.T.S. No. Approximate 

area of the 
land decided 
to be acquired 

( In Sq. Mtrs .) 
( 4 ) 

( 5 ) 


Name of the owners or other 
interested person 

of the land 
decided to be acquired 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


Andheri 


227.4 


Mumbai 
Suburban 
District 


Vileparle 331, 331/ 

1 to 2 


Land Owner 
1. Shri Kharshetji Sorabji Maju 
2. Shri Pestonji Sorabji Maju 
3. Shri Dorabji Sorabji Maju 


Total 


227.4 


Boundaries : 


C.T.S No. 

( 1 ) 


On the East by 

( 2 ) 


On the West by 

( 3 ) 


On the North by 

( 4 ) 


On the South by 

(5 ) 


C.T.S. No. 333 


Nallah 


C.T.S. No.332 


C.T.S. No.330 


331, 331/ 

1 to 2 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. G. PAWAR , 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२ , २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


१७ 


२४१ 


सोमवार , सप्टेंबर १ ९ , २०१६ / भाद्र २८ , शके १ ९ ३८ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १७ सप्टेंबर २०१६ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १ ९ ६६. 

क्रमांक जमीन . २०१५ / प्र.क्र .२०४ / ज - १. - महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १ ९ ६६ ( १९ ६६ चा ४१) याच्या कलम ३३० अ आणि 
त्यासंदर्भात प्राप्त असणाऱ्या अन्य सर्व शक्तींद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे असा निदेश 


देते की , 


( क ) उक्त संहितेच्या कलम ३७ अ च्या पोट-कलम (१) खालील राज्य शासनाचे अधिकार हे जेथवर, कब्जेहक्काने किंवा 
भाडेपट्ट्याने प्रदान करण्यात आलेल्या शासकीय किंवा नझूल जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या कोणत्याही इमारतीच्या बांधकामाखालील , 
शासन वेळोवेळी सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशान्वयेनिर्धारित करेल इतक्या मर्यादेपर्यंतचे क्षेत्र , अधिक लाभदायी प्रयोजनासाठी वापरण्यास 
पूर्व परवानगी देण्याशी संबंधित असतील तेथवर ते; आणि 

( ख ) पोट- कलम (१) खालील परवानगी देताना उक्त संहितेच्या कलम ३७ अ च्या पोट -कलम ( २ ) खालील नजराणा मूल्य 
किंवा आकार वसूल करण्यासंबंधी शासनाचे अधिकार . 

संबंधित जिल्हाधिकारी देखील त्याच्या अधिकारितेच्या हद्दींच्या आत, शासनाने वेळोवेळी सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशान्वये निश्चित 
केलेल्या अटी व शर्तीना अधीन राहून , वापर करू शकतील. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मनु कुमार श्रीवास्तव , 


शासनाचे प्रधान सचिव . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated 17th September 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 


No. Jamin . 2015 /CR - 204 / J - 1. - In exercise of the powers conferred by section 330A of the 
Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ), and of all other powers enabling it 
in that behalf , the Government of Maharashtra hereby directs that the powers of the State 
Government conferred , 


(a ) under sub -section ( 1 ) of section 37A of the said Code , in so far as they relate to 
granting prior permission of the State Government for changing the use of buildings 
constructed on Government land or Nazual land , granted on occupancy rights or lease hold 
rights , for more beneficial purpose upto such percentum of such construction , as the State 
Government may by, order , specify from time to time; and , 


(6 ) under sub -section ( 2 ) of said section 37A , in so far as they relate to recovery of 
premium or charge thereunder for the permission granted in pursuance of sub -section ( 1) 
thereof : 


shall also be exercisable by the concerned District Collector , within the limits of his 
jurisdiction, subject to such terms and conditions as may be specified , by general or special 
orders , issued by the Government , from time to time 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MANU KUMAR SRIVASTAVA , 
Principal Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२ , २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


१ ९ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०२० . 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१. 
क्रमांक आयडीसी . २०२० / ( प्र.क्र . ५१ ) /उ-१४. -महाराष्ट्र 

औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ (१ ९ ६२ चा महा . तीन ) चे कलम १ पोट 
कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे या सोबत जोडण्यात आलेले अनुसूचित उल्लेखलेल्या मौजे 
तळवली तर्फ सोनाळे, तालुका भिवंडी, जिल्हा ठाणे येथील क्षेत्रात अधिनियमाचे प्रकरण ६ च्या तारखेस अंमलात येईल ती तारीख ६ फेब्रुवारी , 
२०२० म्हणून नियुक्त करीत आहे व उक्त क्षेत्र हे उक्त अधिनियमाच्या कलम २ खंड ( ग) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करीत आहे. 

उक्त क्षेत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म.औ.वि., महामंडळ , अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ० ९३ यांच्या कार्यालयात ठेवलेल्या नकाशात लाल 
रंगाने जास्त स्पष्टपणे दाखविले आहे आणि सोबतच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे चतुःसीमा आहेत. 


अनुसूची 
मौजे : तळवली तर्फ सोनाळे , तालुका : भिवडी, जिल्हा : ठाणे 
सर्व्हे नंबर व हिस्सा नंबर 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


१ 


११८/२ 


०.०२० 


२ 


११ ९ / १ 


१.२७० 


eu 


११ ९ / ३ / अ 


१.२२० 


४ 


११ ९ / ३ / ३ 


१.५३० 


१२०/२ 


०.०७० 


کیک 


१२४/५ 


०.३ ९ ० 


७ 


१२ ९ / १ 


०.०६० 


८ 


१२९ / ३ 


१.७६० 


१२ ९ / ४ 


०.९ ०० 


१० 


१२९ / ५ 


१.००० 


११ 


१२ ९ / ५ / क 


०.६१० 


१२ 


१२ ९ / ५ / ब 


०.८१० 


१३ 


१२ ९ / ६ 


१.३ ९ ० 


१४ 


१३०/१ 


०.१ ९ २ 


१५ 


१३०/२ 


०.३०३ 


१६ 


१३० / ४ / अ 


०.०८० 


१३० / ४ / ब 


०.३४६ 


१८ 


१३०/५ 


१.३५० 


१ ९ 


१३१ 


०.० ९ १ 


२० 


१३२/ १ / अ 


२.३५० 


२१ 


१३२ / १ / ब 


१.०२० 


भाग चार - ब -४ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२०/ माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२२ 


१३२/ २ / अ 


३.८५० 


२३ 


१३२ / २ / ब 


१.१८० 


२४ 


१३३/१ 


७.२७० 


२५ 


१३३ / २ / अ 


०.७६० 


२६ 


१३३/ २ / ब 


०.३२० 


२७ 


१३४/१ 


०.०५३ 


२८ 


१३४/२ 


०.५३७ 


२ ९ 


१३४/३ 


०.०१५ 


३० 


१३४/५ 


०.०१३ 


३१ 


१३५/१ 


०.१११ 


३२ 


१३५ / २ / अ 


०.० ९ ५ 


३३ 


१३५ / २ / ब 


०.३५० 


३४ 


१३५/४ 


०.००५ 


३५ 


१३५/५ 


०.१७७ 


३६ 


१३६ 


०४० 


३७ 


१३७ / १ / क 


०.१२० 


३८ 


१३७/४ 


०.४२४ 


३ ९ 


१३८/१ 


०.७०० 


४० 


१३८ / २ / अ 


१.८७० 


४१ 


१३८ / ३ / अ 


०.३०० 


४२ 


१३८ / ३ / क 


०.७१० 


४३ 


१४२/२ 


०.०३३ 


४४ 


१४२/ ३ / अ 


०.२५८ 


४५ 


१४२/४ 


०.०६७ 


एकूण 


३६.०५० 


चतुः 


: सीमा : 


उत्तरेस 


: मौजे तळवली तर्फ सोनाळे सर्व्हे नं . १४० , १४२ व १४३ . 


दक्षिणेस : मौजे वाशेरेची शीव . 

पूर्वेस : मौजे तळवली तर्फ सोनाळे सर्व्हे नं . १२० , १२४ , १२८, १२७ व १२६ . 
पश्चिमेस : मौजे सापेची शीव . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


किरण जाधव , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२ , २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


२१ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 6th February , 2020 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 


No. IDC . 2020 / C.R . 51 )/Ind . 14. — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of 
Section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah . III of 1962), the Government 
of Maharashtra hereby appoints 6th February , 2020 to be the date from which the provisions 
Chapter VI of the said Act shall take effect in certain areas of Village Talavali Tarf Sonale in 
Taluka Bhivandi of District Thane, mentioned in the Schedule appended hereto and declares the 
said area to be an industrial area under clause (g ) of section 2 of the said Act , for the purposes of 
the said Act . 

The said area is more clearly defined in red in the map deposited in the offices of the Chief 
Executive Officer, Maharashtra Industrial Development Corporation , Andheri (East), Mumbai 
400 093 and is bounded by the area as indicated in the said schedule . 


Schedule 
Village : Talavali Tarf Sonale , Taluka : Bhivandi District : Thane 


Sr. No. 


Survey No. & 
Hissa No. 

( 2 ) 


Area 
(Hectare Are ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


1 


118/2 


0.020 


2 


119/1 


1.270 


3 


119 / 3 / A 


1.220 


4 


119/3/3 


1.530 


5 


120/2 


0.070 


6 


124/5 


0.390 


7 


129/1 


0.060 


8 


129/3 


1.760 


9 


129/4 


0.900 


10 


129/5 


1.000 


11 


129 /5 / C 


0.610 


12 


129 / 5 / B 


0.810 


13 


129/6 


1.390 


14 


130/1 


0.192 


15 


130/2 


0.303 


16 


130 / 4 / A 


0.080 


17 


130 / 4 / B 


0.346 


18 


130/5 


1.350 


19 


131 


0.091 


20 


132 / 1 / A 


2.350 


21 


132 / 1 / B 


1.020 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६-१२, २०२० / माघ १७-२३, शके १९ ४१ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


22 


132 / 2 / A 


3.850 


23 


132 / 2 / B 


1.180 


24 


133/1 


7.270 


25 


133 / 2 / A 


0.760 


26 


133 / 2 / B 


0.320 


27 


134/1 


0.053 


28 


134/2 


0.537 


29 


134/3 


0.015 


30 


134/5 


0.013 


31 


135/1 


0.111 


32 


135 / 2 / A 


0.095 


33 


135 / 2 / B 


0.350 


34 


135/4 


0.005 


35 


135/5 


0.177 


36 


136 


0.040 


37 


137 / 1 / C 


0.120 


38 


137/4 


0.424 


39 


138/1 


0.700 


40 


138 / 2 / A 


1.870 


41 


138 / 3 / A 


0.300 


42 


138 / 3 / C 


0.710 


43 


142/2 


0.033 


44 


142 / 3 / A 


0.258 


45 


142/4 


0.067 


TOTAL 


36.050 


Boundaries : 


On the North by : Village Talavli Tarf Sonale Sr. No. 140 , 142 and 143. 
On the South by : Village Vasheri Boundary . 
On the East by : Village Talavli Tarf Sonale Sr. No. 120 , 124 , 128 , 127 and 126 . 
On the West by : Village Sape Boundary . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KIRAN JADHAV , 
Under Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004. EDITOR : 
DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


